मुख्यमंत्री 8 RRR योजना 
पशुपालकांच्या दारापर्यंत पश्ुआरोग्य 
सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात 
फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरू 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पविआ -१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:-१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक पविआ -१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३, 
दिनांक २५.२.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पविआ -१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३, 

दिनांक २८.६.२०१९ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
पश्लुपालकांच्या दारापर्यंत WUT पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, राज्यात 

सद्या कार्यरत असलेल्या ६५ फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्या व्यतिरीक्त “मुख्यमंत्री TACIT योजना” 
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत राज्यातील ८० तालुक्यांमध्ये नवीन फिरते पश्नुचिकित्सा पथक स्थापन 
करण्यास वाचा येथील दिनांक २५.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.८ नंतर खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


परिच्छेद क्र.८-अ “तसेच सदर Co वाहन खरेदी करणे, Fabrication व त्यामध्ये उपकरणे 
बसविणे ही प्रक्रिया, तसेच बाह्यस्रोताद्वारे वाहनचालक कम मदतनीस उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थेस 
देयक अदा करण्याची कार्यवाहीसुध्दा आयुक्‍त पद्युसंवर्धन कार्यालय, पुणे या कार्यालयामार्फत 
राबविण्यात येईल. या कामकाजाशी संबंधित देयके अदा करण्यासाठी पशुसंवर्धन कार्यालयातील लेखा 
अधिकारी हे “आहरण व संवितरण अधिकारी” राहतील.” 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३६/व्यय-२, 
दिनांक१९.७.२०१९ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८१४१३४४२८४२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIJAY KARBHARI 


CHAUDHARI ae 
(विजय cat ite 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


र 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे- ०७. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पविआ -१०१७/प्र.क्र.८७/पदुम-३ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर. 


४. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

६. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

९. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, 

१०. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


